शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या कार्यालयामार्फत 
खाजगी पुरवठादारांकडून घेण्यात येणाऱ्या वाहनांचे 
दर करार निश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:- शापसे-३४२०/प्र.क्र.५४/का.३१ 
मंत्रालय, मुंबई ,४०० ०३२. 
दिनांक:- १० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शापसे-१०११/प्र.क्र.१५५/३१, दि. 30.0§.2099. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शापसे-३४१९/प्र.क्र.०३/३१, दि. ३०.०५.२०१९. 
३) नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, यांचे पत्र क्र. शापसे/वा. वि./२०२०/१०७०/ 
दि. 20.04.2020, 


प्रस्तावना:- 


शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांच्याकडून अति व अति महत्वाच्या राज्य अतिथींच्या परिवहन 
व्यवस्थेसाठी, शासकीय वाहने उपलब्ध नसताना खाजगी पुरवठादारांकडून भाडयाने वाहने उपलब्ध करून घेण्यात 
येतात.याकरिता संदर्भाधीन क्र. २ अन्वये, निश्चित केलेल्या पुरवठादाराचे दरपत्रक दि. ३१.०५.२०२० रोजी संपुष्टात 
येत होते. त्यानंतर भाडेतत्वावर वाहने घेण्यासाठी अझ्ञा वाहनांचे दरकरार करण्यासाठी ई-निविदा मागविण्यात 
आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने प्राप्त निविदांचे संदर्भ क्र. १ च्या दिनांक ३०.०६.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये गठित 
समितीमार्फत छाननी करण्यात आली. छाननी अंती वाहन पुरवठयासंदर्भातील विविध टप्प्याचे कमीत कमी दर 
अंतिमत: निश्चित करण्यात आले. छाननीअंती समितीची शिफारस नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई यांनी 
संदर्भाधिन क्र. ३ अन्वये शासनास सादर केली. या निश्चित करण्यात आलेल्या दरांना मान्यता देण्याची व या दराने 
जे खाजगी पुरवठादार वाहने पुरविण्यास तयार असतील त्या पुरवठादारांचे नामिका (२818) शासन मान्य 
पुरवठादार म्हणून मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांचेकडून मुंबईस भेट देणाऱ्या सन्माननीय अतिथींच्या परिवहन 
व्यवस्थेसाठी शासकीय वाहने उपलब्ध नसताना खाजगी पुरवठादारांकडून भाडयाने वाहने उपलब्ध करून 
घेण्यासाठी सोबतच्या विवरणपत्र-अ मधील दरास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. या दराने तसेच निविदेतील 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहून खालील पुरवठादारांकडून वाहने उपलब्ध करून घेण्यासही या शासन निर्णयान्वये, 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र वाहन पुरवठादाराचे नाव व पत्ता दूरध्वनी क्रमांक 
हि मे. संजय ट्रॅव्हल्स, मुंबई ०२२-२३५३०२९१, २३५३०२९२ 
१०१, पुजा रेसिडन्सी, प्लॉट नं. ७७, IVA पंजाब | भ्रमणध्वनी क्र. ९८६९०८१४७८ 
को. ऑ. हौ. सो. अंधेरी (पूर्व, मुंबई -४०० ०६९ | e-mail- 
bookings@sanjaytravels.co.in 
२ | A. सुलभा ट्रॅव्हल्स, मुंबई ०२२-२३८९००६२, २३८५०७८० 
१०, मॅजेस्टिक शॉपिंग सेंटर, जे. एस. एस. रोड, | भ्रमणध्वनी क्र. ९८२१४७०३२२ 
गिरगांव, मुंबई -४०० ००४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४२०/प्र.क्र.५४/का.३१ 


मे. विजय ट्रॅव्हल्स, मुंबई 

शॉप नं. ३, पारसमणी बिल्डींग, न्यू मानेकळाल 
इस्टेट, नरसी मेहता मार्ग, घाटकोपर, (पश्चिम) 
मुंबई-४०० ०८६ 


०२२-२५१४१९६९ 

०२२- २५१४६७६७, 

e-mail- 

vijaytravelsbookingé 2@gmail.com 


मे. ए. बी. ट्रॅव्हल्स, मुंबई 
६-ए, शॉप नं.१, दामोदर पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, 
घाटकोपर, (पश्चिम) मुंबई-४०० ०८६ 


०२२-२५००८८५५ 

भ्रमणध्वनी क्र. ९८२०१४८८५८, 
२६६४४६६७८९ 

e-mail- info@abcabs.co.in 


मे. इको (इंडिया) मोबॅलिटी अँड हॉस्पिटॅलिटी प्रा. 
लि. मुंबई 

श्री बालाजी अँटोमोबाईल्स, ११/सर्व्हिस रोड, 
सदानंद Bes जवळ, सुभाष नगर, वाय 
कॉलनीच्या पाठीमागे, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१. 


भ्रमणध्वनी क्र. ८८ ७९३९९६६९ 
e-mail- abhishek@ecorentacar.com 


मे. एस. ए. ट्रॅव्हल्स, 

१०/९, प्रेमसागर सो., आयओसीएल कॉलनी, 
घाटकोपर- मानखुर्द लिंक रोड, गोवंडी, मुंबई- 
8३ 


०२२- २५६५१०००५०, २५५०२७२७ 
भ्रमणध्वनी क्र. ८६५५०६५५७३ 
e-mail- siraj@satravels.in 


मे. ऑटो फर्ज ट्रॅव्हल्स, 
'एम-०१/०२, फेज-२, बेस्ट स्टाफ Faded, 


०२२- २५००४०८०, २५००१५६९ 
भ्रमणध्वनी क्र. ९२२३३३२९७९ 


e-mail- n.shriram@autofurze.in 


घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-७५ 


२. खाजगी पुरवठादाराकडून भाडयाने वाहने घेण्यासंदर्भात नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई यांनी 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी- 


१) 


4) 


निविदा सूचनांमधील अटी व arcitear अधिन राहून सोबतच्या विवरणपत्रातील दर मान्य असलेल्या 
उपरोक्त पुरवठादारांबरोबर वाहन पुरवठयाबाबतचा आवश्‍यक तो दरकरार तात्काळ करून घेण्यात 
यावा. तसेच निविदेतील अटी व शातींचे काटेकोरपणे पालन होईल असे पहावे. 

सदर दरकरार दिनांक ०१.०८.२०२० पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी (दि.०१.०८.२०२० ते दि. 
३१.०७.२०२१ पर्यंत) अंमलात राहील. दरम्यान दि.०१.०६.२०२० ते दि.३१.०७.२०२० पर्यंत या 
कालावधीसाठी दि.३१.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील दर कराराप्रमाणे दर लागू राहतील. 

सदर दर करारामध्ये कोणतेही बदल वा सुधारणा करण्याचे अधिकार अंतिमत: शासनाचे राहतील. 
खाजगी वाहने भाडयाने उपलब्ध करून घ्यावयाची झाल्यास नियंत्रकांनी वरील शासनमान्य 
पुरवठादारांकडूनच वाहने उपलब्ध करून घ्यावीत. सर्व पुरवठादारांना समान न्यायाने भाडयाने वाहने 
उपलब्ध करून देण्याबाबत कळविण्यात यावे. जर एखाद्या पुरवठादाराने त्या दिवशी वाहने 
पुरविण्यास असमर्थता दर्शविली तर तसे त्या पुरवठादाराकडून लेखी घेण्यात यावे व त्याची प्रत 
बिलासोबत सादर करावी. 

उपरोक्त सर्व पुरवठादारांनी विविक्षित परिस्थितीत / अपरिहार्य कारणास्तव वाहने पुरविण्यास 
असमर्थता दर्शविल्यास, अशा अपवादात्मक परिस्थितीत शासनमान्य दराने अन्य पुरवठादाराकडून 
वाहन उपलब्ध करून घेण्यास नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४२०/प्र.क्र.५४/का.३१ 


६) संबधित पुरवठादारांनी वाहनाचा पुरवठा केल्यानंतर त्याबाबतचे देयक १५ दिवसांच्या आत नियंत्रक, 
शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई किंवा संबंधित मागणीदार कार्यालयास अदा करण्यासाठी सादर 
करावीत. 

७ नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई यांनी वाहन पुरवठयाबाबतची देयके प्राप्त झाल्यावर त्यांची 
तपासणी करून ती शिफारशीसह ३० दिवसाच्या आत न चुकता शासनास सादर करावीत. 

८) राज्य शासनाच्या अन्य प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आवड्यकतेनुसार वाहने खाजगी 
पुरवठादारांकडून भाडयाने घ्यावयाची असल्यास, त्यांनी परस्पर संबंधित पुरवठादारांकडून 
विवरणपत्रातील दरानुसार वाहने उपलब्ध करून घ्यावीत. त्यावरील खर्च संबधित प्रशासकीय 
विभागाने त्यांच्याकडील तरतूदींतून भागवावा. सदर खर्चाची देयके शासकीय परिवहन सेवा 
कार्यालयाकडून प्रमाणित करण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी शासकीय परिवहन सेवा 
कार्यालयाशी अनावश्यक पत्रव्यवहार किंवा मागणीपत्र करू नये. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००८१०१५३२४५४५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Nandkishor 


Abhay Nandkishor 22": 


DN: CN = Abhay Nandkishor Bhandari, C = 


Bhandari Ne seschite, Olle Gare णदली 
त 10 15:51:30 +05'30' 
(अ.नं. भंडारी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


wera: विवरणपत्र 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई 
३.  मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
४. सहसचिव (राजशिष्टाचार) तथा संचालक, शासकीय परिवहन सेवा, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई 
५. परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, वांद्रे (पूर्वी मुंबई 
६. उपसचिवव उप मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (आस्थापना) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
उप सचिव वित्त विभाग/व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 
. उपसचिव, उद्योगउर्जाव कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. खाजगी सचिव, मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (राजशिष्टाचार) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
११. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
१२. मे. संजय ट्रॅव्हल्स, १०१, पुजा रेसिडन्सी, प्लॉट नं. ७७, शेर अ पंजाब को. ऑ. हौ. सो. अंधेरी (पूर्व), 
मुंबई -४०० ०६९ 
१३. मे. सुलभा ट्रॅव्हल्स, मुंबई , १०, मॅजेस्टिक शॉपिंग सेंटर, जे. एस. एस. रोड, गिरगांव, मुंबई -४०० ००४ 
१४. मे. विजय ट्रॅव्हल्स, मुंबई, शॉप नं. ३, पारसमणी बिल्डींग, न्यू मानेकलाल इस्टेट, नरसी मेहता मार्ग, 
घाटकोपर, (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८६ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४२०/प्र.क्र.५४/का.३१ 


१५. मे.ए.बी. ट्रॅव्हल्स, मुंबई, ६-ए, शॉप नं.१, दामोदर पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर, (पश्चिम) 
मुंबई- ४०० ०८६ 
१६. मे. इको (इंडिया) मोबॅलिटी अँड हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. मुंबई, श्री बाळाजी अँटोमोबाईल्स, ११/सर्व्हिस रोड, 
सदानंद हॉटेल जवळ, सुभाष नगर, वाय कॉलनीच्या पाठीमागे, वांद्रे (Gd) मुंबई-४०० ०५१. 
१७. मे. एस. ए. ट्रॅव्हल्स, १०/९, प्रेमसागर सो., आयओसीएल कॉलनी, घाटकोपर- मानखुर्द लिक रोड, गोवंडी, 
मुंबई-४३ 
१८. मे. ऑटो फर्जट्रॅव्हल्स, एम-०१/०२, फेज-२, बेस्ट स्टाफ FAC, घाटकोपर (Ya), मुंबई-७५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र- अ भाडोत्री वाहने पुरविण्याचे न्युनतम दर दर्शविणारा तक्ता 


4 Hours & 40 |8 Hours & 80 | 12 Hours & 24 Hours & Extra Per Extra Per 30/31 Days 2000 
K.M. K.M. 120 K.M. 300 Km Hour Rs. K.M. Rs. K.M. (Min. 
fu a bey 1005) 
XCENT/ SWIFT DZIRE /HONDA 1000 1500 2100 4000 48000 
न ज्न न नाज 


TOYOTA ETIOS 1100 1600 2300 4200 49000 


CIAZ/ HYUNDAI VERNA 
as 
[= fro romans [se] af fara 
aoe 
3 
विल्या 
काड) 
ळा 


MINI BUS 20/25 SEATER 6000 $000 14000 16000 | 400 150000 
BUS 35 SEATER 7000 9000 15400 18000 155000 


BUS 44 SEATER $500 13000 19000 20000 165000 
20. + |SML 9/13 SEATER 4500 6000 10400 16000 | 400 25 115000 


= IN, 
| Administrati 


(अ.नं.भंडारी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


